समग्र शिक्षा (प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण) 
कार्यक्रमासाठी Ad-hoc हप्त्याचा निधी 
(सर्वसाधारण हिस्सा) वितरीत करणेबाबत. 
(केंद्र व राज्य हिस्सा) 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः समग्र-२०२१/प्र.क्र.१११ भाग-१/एस.डी-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: २९ जून, २०२१ 


वाचा :- 


१) केंद्र शासन, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय, नवी दिल्ली आदेश क्रमांक : ७-४/२०२१-1७-१२ 
(GEN), दिनांक १४/०५/२०२१ ची दोन पत्रे 
२) राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांचे पत्र क्र. मप्राशिप /लेखा- 
2/Ad-HocEle,Sec/REC/(Gen.,SC,ST) PIE मागणी/२०२१-२२/१७२१, दि.२०/०५/२०२१ 
३) शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.२४/०६/२०२१ 
प्रस्तावना: 


समग्र शिक्षा (प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण ) योजनेसाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या हिस्स्याचे 
प्रमाण (केंद्र : राज्य) ६०:४० असे आहे. केंद्र शासनाने दिनांक १४/०५/२०२१ रोजीच्या आदेशान्वये 
प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणासाठी केंद्र शासनाचा Ad-hoc हप्त्याचा आवर्ती (सर्वसाधारण हिस्सा) 
रु.१८०,३३,२०,०००/- इतका निधी राज्याच्या एकत्रित निधीत जमा केलेला आहे. सदर निधीच्या 
प्रमाणात राज्य हिस्याचा निधी रु.१२०,२२,१३,३३३/- इतका येतो. 


राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांनी संदर्भ क्र.२ येथील 
पत्रान्वये केंद्र हिस्सा व राज्य हिस्सा निधी वितरीत करण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. वित्त 
विभागाच्या दि.२७/०५/२०२१ रोजीच्या ई-मेल अन्वये केंद्र हिस्सा निधी राज्य शासनाच्या एकत्रित 
निधीत जमा झाल्याचे अभिप्राय प्राप्त झाले आहेत. वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक 
५६५/व्यय-५ दिनांक २२/०६/२०२१ अन्वये सदर निधी वितरणास अनुमती प्राप्त झाली आहे. 
त्यानुषंगाने निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबतचा शासन निर्णय 
खालीलप्रमाणे आहे. 
शासन निर्णय- 

केंद्र शासनाने उपरोक्‍त प्रमाणे निधी उपलब्ध करून दिल्याप्रमाणे प्राथमिक व माध्यमिक 
शिक्षणासाठी रू.३००,५५,३३,३३३/-(रूपये तीनशे कोटी पंचावन्न लक्ष तेहतीस हजार तीनशे तेहतीस 
wad) इतका निधी खालील तक्त्यात दर्शविल्यानुसार खर्च करण्यासाठी राज्य प्रकल्प संचालक, 
महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांच्याकडे या आदेशान्वये वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः समग्र-२०२१/प्र.क्र.१११ भाग-१/ 'एस.डी-१ 
शणप्रककयय्कककता याव विकतक्ययाजवतवयात्यकणाता 
तपज्ील खालील प्रमाणे आहे. सदर खर्च खालील विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रामणे सन २०२१-२२ या 
आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पित तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


अ.क्र oT अर्थसंकल्पित तरतूद वितरीत तरतूद 
(रक्‍कम - रूपये) 
pa | 2 3 PB 


१ "मागणी क्रमांक ई-२, २२०२, | रु.८२१,९९,८९,०००/- | रू. १८०,३३,२०,०००/- 
सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक 
शिक्षण, १०६-शिक्षक व इतर खर्च, 
(०१) समग्र शिक्षा अभियान, (०१) (०१) 
समग्र शिक्षा अभियान (सर्वसाधारण) 
(केंद्र हिस्सा ६० टक्के), ३१ सहायक 
अनुदाने (वेतनेत्तर), (२२०२ 1624)" 


3 "मागणी क्रमांक ई-२, २२०२, | रु.५२४,३३,२७,०००/- । रु. 920,22,93,333/- 
सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक 
शिक्षण, १०६-शिक्षक व इतर खर्च, 
(०१) समग्र शिक्षा अभियान, (०१) (०२) 
समग्र शिक्षा अभियान (सर्वसाधारण) 
(राज्य हिस्सा ४० टक्के), ३१ सहायक 
अनुदाने (वेतनेत्तर), (२२०२ 1692)" 


एकूण रू. ३००,५५,३३,३३३/- 


३. वित्त विभागाच्या दि.२४/०६/२०२१ रोजीच्या परिपत्रकात नमूद केलेल्या सर्व बाबींची पूर्तता 
होत आहे. 


४. सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत केलेला निधी केंद्र शासनाचे दि.१४/०५/२०२१ रोजीच्या 
आदेशामध्ये दिलेल्या निदेशानुसार व सन २०२१-२२ या वर्षाच्या वार्षिक कार्ययोजना व अंदाजपत्रकास 
प्रकल्प मान्यता मंडळाने (PAB) मंजूर केल्याप्रमाणे समग्र शिक्षा अंतर्गत प्राथमिक व माध्यमिक 
शिक्षणाच्या चाळू योजनांच्या आवर्ती खर्चासाठी खर्च करावा. 


५. सदर खर्च वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.२४/०६/२०२१ रोजीच्या शासन परिपत्रकातील 
सूचनांनुसार करण्यात यावा. सदर निधी आहरीत करुन वितरीत करण्यासाठी अवर सचिव / कक्ष 
अधिकारी (लेखा शाखा), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, यांना "आहरण व संवितरण 
अधिकारी" तर उप सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय यांना "नियंत्रक अधिकारी" म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.२४/०६/२०२१ रोजीच्या शासन 
परिपत्रकान्वये, वित्त विभागाच्या दि.२७/०५/२०२१ रोजीच्या ईमेळ व अनौपचारिक संदर्भ 
क्र.५६५/२०२१/व्यय-५, दि.२२/०६/२०२१ अन्वये तसेच नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ 
क्र.२०१/१४७१, दि.०८/०६/२०२१ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः समग्र-२०२१/प्र.क्र.१११ भाग-१/एस.डी-१ 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०६२९१७३९४७१८२१ असा आहे. सदर शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


RAJENDRA 
SHANKARRAO 
PAWAR 


(राजेंद्र पवार ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१ 


) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

) मा.मंत्री, शाळेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव 

) मा.राज्यमंत्री, शाळेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव 

) मा.अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) 

) 

) 

) 


AD 


Cc AN 


o~ 


4 


an 


राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नीरोड, मुंबई 

महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १/२ मुंबई, नागपूर 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर 

संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई - ६३ 

१०) सर्व वरिष्ठ लेखा परीक्षक (शिक्षण विभाग) 

११) अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई 

१२) उप सचिव (प्रशासन), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३) वित्त विभाग, (व्यय-५ / अर्थसंकल्प शाखा), मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 
) 


S 


(९ 


2) 


१४) अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, लेखा शाखा, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५) कक्ष अधिकारी, अर्थसंकल्प शाखा, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६) निवड नस्ती (एस.डी.१). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


